वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी अंतर्गत शासकीय कृषि महाविद्यालय, 
नांदेड या महाविद्यालयाच्या बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१३२३/प्र.क्र.२५४/७-अे, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक: २०/१२/२०२३. 


संदर्भ :- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-२०१०/प्र.क्र.१३४/७-अ 
दि.१२/१०/२०२३. 
२) कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: कृषिवि-२०११/प्र.क्र.६९/८ अ, 
दि.८/८/२०१४. 
3) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्रमांक: ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१/ 
का.१४६१,दि.११/०६/२०१८. 
४) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे जा.क्र.मकृप / वि. शि. 2/ 
३४३०/२०२३, दि.२३.११.२०२३ चे पत्र. 
५) मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार सचिव समितीच्या 
दि.२४.११.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.०१.१२.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत नांदेड येथे, शासकीय कृषि 
महाविद्यालय स्थापन करण्यास दि.१६/०९/२०२३ रोजी झालेल्या मा.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 
मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय दि.१२/१०/२०२३ 
अन्वये वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत नांदेड येथे प्रतिवर्ष ६० विद्यार्थी 
प्रवेशक्षमतेचे शासकीय कृषि महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


सदर शासकीय कृषि महाविद्यालयासाठी आवश्‍यक असलेल्या शैक्षणिक इमारती, 
विद्यार्थी-विद्यार्थीनी वसतीगृहे, अधिकारी/ कर्मचारी निवासी इमारती, व्यायामशाळा, सभागृह, 
सुविधा bs, Gass व इतर अनुषंगिक कामांच्या बांधकामाकरीता एकूण रुपये ९७६९.०० लाख 
इतक्या रक्कमेचा अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव, विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठ, परभणी यांनी, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेमार्फत शासनास सादर केला 
आहे. 


सदर प्रस्तावाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननी केल्यानंतर, एकूण ७८६५.२६ 
org एवढी रक्‍कम परिगणित केली आहे. त्यानुसार नांदेड कृषि महाविद्यालयाचा अंदाजपत्रकीय 
प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दि.२४/११/२०२३ 
रोजी झालेल्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. 


मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार सचिव समितीने नांदेड शासकीय 
कृषि महाविद्यालयाच्या बांधकामाकरीता एकूण ७८६५.२६ लाख इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास 
संदर्भ क्र.५ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१३२३/प्र.क्र.२५४/७-अओ, 


परभणी अंतर्गत नांदेड कृषि महाविद्यालयाच्या इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत शासकीय कृषि महाविद्यालय, 
नांदेड या महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय इमारती, विद्यार्थी-विद्यार्थीनी वसतीगृहे, अधिकारी/ 
कर्मचारी निवासी इमारती, व्यायामशाळा, सभागृह, सुविधा केंद्र, ग्रंथालय व इतर अनुषंगिक 
बाबींच्या बांधकामाच्या एकूण रुपये ७८६५.२६ लाख (अक्षरी रुपये अठ्ठ्याहत्तर कोटी, पासष्ठ लाख, 
सव्वीस हजार) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मान्यता प्रदान 
केल्यानुसार खाळीळ अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. (सविस्तर 
तपशिल यासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.) 


१. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच, विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. 

२. बांधकामाच्या अंदाजपत्रकावर अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग व उपभोक्ता विभागाच्या वतीने सक्षम 
प्राधीकाऱ्यांचे साक्षांकन आवश्‍यक आहे. 

३. नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात याव्यात. 

४. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ईमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

५. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग झासन निर्णय दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख 
करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६. प्रस्तावित इमारतींचे जोते क्षेत्रफळ, कर्मचारी वर्ग व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय 
मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


२. aera खर्च " मागणी क्रमांक डी-३, way कृषि विषयक शिक्षण व संशोधन, ०१, 
पीकसंवर्धन, १२०, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (००) (०९) 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाला, सहायक अनुदान, (कार्यक्रम) (२४१५ ०१०५) ३५, 
भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान” या Saris अर्थसंकल्पीत केलेल्या 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. याप्रकरणी महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम,१९८३, महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे 
परिनियम, १९९० आणि लेखासंहिता, १९९१ मधील तरतूदींचा, तसेच, प्रचलित शासन आदेशा / 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १५६/ 
इमा-२,दि.२३.११.२०२३ व मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळीळ, उच्चाधिकार सचिव 
समितीच्या दि.२४.११.२०२३ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत प्रदान केलेल्या मान्यतेनुसार, तसेच, 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८,भाग-पहिला,उपविभाग-पाच अन्वये, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाळीळ प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१३२३/प्र.क्र.२५४/७-अ, 


शिर्षाखाळी अ.क्र.१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील, परिच्छेद क्र.१३४ 
समोरील तरतूदीन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार त्या 
समोरील विहित अटीच्या अधीन राहून तसेच, नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : ससमा- 
२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/का.१४६१, दि.११ जून, २०१८ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३१२२०१८२८१७७७०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 

p R AT | H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1 297fd1e8bda9b459f85f75f 
159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6E 
D5C1E54483490119EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 


Date: 2023.12.20 18:41:53 +05'30° 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
अपर मुख्य सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
५. अपर मुख्य सचिव,कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय,मुंबई-३२. 
६. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
. कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
८. विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),मुंबई/नागपूर. 
१०. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रादेशिक विभाग,नांदेड. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
१२. उपकोषागार अधिकारी, नांदेड. 
१३. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१४. जिल्हा लेखापरीक्षा अधिकारी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
१५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१७. उप सचिव (इमा-१/इमा-२),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
१८. कक्ष अधिकारी, 2-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
१९. निवडनस्ती, कार्यासन ७-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


०७८ AV AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निणेय क्र : मकृवि-१३२३/प्र.क्र.२५ ४/७-अ, दि.२०/१२/२०२३ सोबतचे परिशिष्ट 


"परिशिष्ट - अ" 
Name of the Department : Agricultural Department 
Name of Work : Construction of Agricultural College Building at Nanded, Under VNMKV Parbhani. 
RECAPITULATION SHEET 
sr. Unit Rate Norms Cost Rs. 
No. Particulars of Scope Rs Per (Sqmt./ Meter/ é र त 
LumpSum etc.) ‘component Wise Total 
(A) JESSENTIAL ITEMS (Components) 
1__|Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
Agricultural College Building 
Ground Floor 1,854.00 Sq. M 28,000 51,912,000 
First Floor 1,689.75 Sq. M 28,000 47,313,000 
Library Building 
Ground Floor 983.00 Sq. M 28,000 27,524,000 
First Floor 623.00 Sq. M 28,000 17,444,000 
Boy's Hostel 
Ground Floor 1,354.70 Sq. M 28,000 37,931,600 
First Floor 1,354.70 Sq. M 28,000 37,931,600 
Second Floor 1,354.70 Sq. M 28,000 37,931,600 
Girl's Hostel 
Ground Floor 1,354.70 Sq. M 28,000 37,931,600 
First Floor 1,354.70 Sq. M 28,000 37,931,600 
Auditorium Hall 
Ground Floor 557.41 Sq. M 28,000 15,607,480 
Rest House 
Ground Floor 110.00 Sq. M 28,000 3,080,000 
Convection Centre 
Ground Floor 680.00 Sq. M 28,000 19,040,000 
First Floor 680.00 Sq. M 28,000 19,040,000 
Residential Quarters 
A Type (4 Nos) 
Ground Floor 165.42 Sq. M 28,000 4,631,760 
First Floor 165.42 Sq. M 28,000 4,631,760 
B Type (4 Nos) 
Ground Floor 295.69 Sq. M 28,000 8,279,320 
First Floor 295.69 Sq. M 28,000 8,279,320 
C Type (4 Nos) 
Ground Floor 230.00 Sq. M 28,000 6,440,000 
First Floor 230.00 Sq. M 28,000 6,440,000 
Gymnasium Hall 
Ground Floor 352.29 Sq. M 28,000 9,864,120 
Total B.U.A. = 15685.17|Sq. M Sub Total (1) 439,184,760 
2 |Electrification Internal 5% of (a) 21,959,238 
External 6% of (a) 26,351,086 
Fire Fighting Arrangements etc. LS. 6,500,000 
Lifts LS. 2,000,000 
CCTV LS. 500,000 
Pump house, bore well etc LS. 1,500,000 
Sub Total (2) 58,810,324 
3 _|Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) Sub Total (3) 21,959,238 
Furniture 10,979.62 Sq. M 5000 Sub Total (4) 54,898,095 
Sub Total (A) 574,852,417 
(३) {MISCELLANEOUS ITEMS 
Compound Wall & Gate (Rmt.) 2200|Rmt 8000 17,600,000 
Water Main Storage 500,000 
Internal /Approach Roads, Land Development, 
Parking, Land Scaping, CC Drains Etc. a ica 
Sub Total (B) 37,863,314 
Project Cost (P)= (A) + (B) 612,715,731 
(C) [PROVISIONS 
(i) Contingencies 4% on (sub total Al) 17,567,390 
(ii) GST 18% on (P) 110,288,832 
(iii) Price Escalation 5% on (P) 30,635,787 
(iv) PMC Charges 1.5% on (P) 9,190,736 
(v) Labour Insurance 1% on (P) 6,127,157 
Sub Total (C) 173,809,902 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C) 786,525,633 
Say Rs. Lakhs 7865.26 
PLINTH AREA RATES FOR 
1 Bldg Proper Cost ‘= Rs 28,000 /Sqm 
2 Elect. Work — Rs 3,749 /Sqm 
3 Water Supply = Rs 1,400 /Sqm 
4 Furniture ‘= Rs 5,000 /Sqm Digitally signed by PRATIBHA MADHAV 
5 Total ‘= Rs 36,649 /Sqm P RAT | B HA Dion = PRATIBHA MADHAV PATIL, C = 
6 Overall construction rate ‘= Rs 39,063 /Sqm IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 


MADHAV PATIL 


OF MAHARASHTRA, OU = URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.12.20 18:43:39 +05'30' 


( प्रतिभा पाटील ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


